वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत मौजे ठाणा ता. सोयगाव, जि. 
छत्रपती संभाजीनगर या स्थळात बदल करुन मौजे 
लिहाखेडी व पालोद ता.सिल्लोड, जि. छत्रपती 
संभाजीनगर येथील शासकीय जमिनीवर 
अनुदानित शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापन 


करण्याबाबत प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२३/प्र.क्र.१३५/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२४ 


संदर्भ :- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.मकृवि-१२२३/प्र.क्र.१३५/७-अ, 
दि.१६.१०.२०२३ 
2) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे जा.क्र.मकृप/शिक्षण- 
१/१७२३/१६७७, दि.२२.०६.२०२३ रोजीचे पत्र. 
३) कृषि परिषद शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांची जा.क्र.मकृप/शिक्षण- 
१/१७२३/०५/२८, दि.०२.०१.२०२४ चे पत्र. 
४ जिल्हाधिकारी कार्यालय, संभाजीनगर यांचे दि.०४.०३.२०२४ चे पत्र. 
५) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली व त्याअन्वये दिलेले अनुदेश. 


प्रस्तावना :- 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत मौजे ठाणा ता.सोयगाव, 
जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे शासन अनुदानित कृषि महाविद्यालय स्थापन करण्यास 
दि.१६ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आळेली होती. त्यानुसार कृषि 
व पदुम विभाग शासन निर्णय दि. १६.१०.२०२३ अन्वये वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत मौजे ठाणा, ता.सोयगाव, जि.छत्रपती संभाजीनगर येथे शासकीय कृषि 
महाविद्यालय स्थापन करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला होता. 
२. दरम्यानच्या कालावधीत तहसिलदार तथा दंडाधिकारी, ता.सोयगाव, जि.छत्रपती 
संभाजीनगर यांनी दि.०७.११.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मौजे ठाणा, ता.सोयगाव, जि.छत्रपती 
संभाजीनगर येथील शासकीय कृषि महाविद्यालयासाठी प्रस्तावित Host जमीन ही राखीव वन 
घोषित करण्यात आलेली आहे असे कळविले होते. 


३. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत संचालक, शिक्षण यांचे 
अध्यक्षतेखाळी गठित केलेल्या समितीने स्थळपाहणी करुन कृषि महाविद्यालय स्थापन 
करण्यासाठी मौजे ठाणा, ता. सोयगाव, जि. छत्रपती संभाजीनगर येथील जमीन वनसंरक्षित 


असल्यामुळे, मौजे लिहाखेडी व मौजे पालोद, ता.सिलछ़ोड, जि.छत्रपती संभाजीनगर येथील जमीन 
उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव, कृषि विद्यापीठाने जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांना 
दिलेला होता. 


४. जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर यांनी दि.०४.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रात कळविले होते 
की, उपविभागीय अधिकारी सिल्लोड यांनी, दि.३०.११.२०२३ अन्वये मौजे पालोद,ता. सिल्लोड येथे 
गट क्र. ८२ मध्ये १४.५७ हेक्टर आर व मौजे लिहाखेडी, ता. सिल्लोड येथे गट क्रमांक ४५१, ४५२, 
४५५ व ४५५ (१ मध्ये ३०.५६ हे. आर जमीन उपलब्ध आहे. तसेच, विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती 
संभाजीनगर यांनी दि.२६/०२/२०२४ रोजी मौजे पालोद, ता. सिछ़ोड येथील गट क्र.८२ मधील 
१४.५७ हेक्‍टर व मौजे लिहाखेडी,ता. सिछ़ोोड येथील गट क्र.४५१,४५२,४५५ व ४५५/१ मधील 
३०.३६ हेक्टर आर जमीन उपलब्ध असून वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांना 
जमीन हस्तांतरण करणेबाबतचा प्रस्ताव महसूल व वन विभागास सादर केला होता. 


५. महाराष्ट्र शासन कार्य नियमावलीतील भाग-३, मंत्रिपरिषदेची आणि मंत्रिमंडळाची 
कार्यपध्दती मधील २९ (१) मध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये चर्चा केल्यानंतर परिषदेने किंवा मंत्रिमंडळाने 
प्रकरणावर निर्णय दिल्यानंतर, संबंधित मंत्री निर्णय अंमलात आणण्यासाठी कार्यवाही करतील. 
तथापि, जर त्या निर्णयापासून कोणतेही आडवळण घेण्याचे प्रस्तावित केळे तर, संबंधित 
मंत्र्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे ते प्रकरण सादर करण्यात यावे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कोणत्याही 
अनुदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. संबंधित विभागाचे सचिव अशा प्रत्येक प्रकरणात 
परिषदेच्या किंवा मंत्रीमंडळाच्या सचिव यांना, आवश्‍यक तो अभिलेख ठेवणे शक्‍य व्हावे म्हणून असा 
दस्तऐवज पुरवतील, असे शासन कार्यनियमावलीतील निदेश आहेत. 


६. जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांनी शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापन 
करण्यासाठी मौजे ठाणा, ता.सोयगाव, जि. छत्रपती संभाजीनगर ऐवजी मौजे लिहाखेडी व मौजे 
पालोद, ता. सोयगाव, जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे शासकीय जमीन उपलब्ध असल्याचे अभिप्राय 
दिलेले आहेत. तसेच, सदर प्रकरणी शासन कार्यनियमावलीनुसार जागाबदलाबाबत मा. मुख्यमंत्री 
महोदय यांची मान्यता प्रदान झालेली आहे. 


७. उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
अंतर्गत मौजे ठाणा ता. सोयगाव, जि. छत्रपती संभाजीनगर या स्थळात बदल करुन त्याऐवजी मौजे 
लिहाखेडी व पालोद ता.सिल्लोड, जि. छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय जमिनीवर अनुदानित 
शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापन करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत मौजे ठाणा ता. सोयगाव, जि. 
छत्रपती संभाजीनगर या स्थळात बदल करुन मौजे लिहाखेडी व पालोद, ता.सिल़ोड, जि. छत्रपती 
संभाजीनगर येथीळ शासकीय जमिनीवर अनुदानित शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापन 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर मान्यता, महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली व त्याअन्वये दिलेले अनुदेश भाग-३, मंत्री 
परिषदेची आणि मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती २६ (१ मधील तरतूदीनुसार देण्यात येत आहे. सदर 
आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४१००७१८५७२४६१०१ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL. 


ig! 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
Pp R AT | B H A ‘AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 e8bda9b459f8 
5f75f159984ba680fd, ti Te! 


Pe 
ber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOA 
M A D ) H AV Pp A ग | L E6ED5C1E544834901 19EEO456AD, -PRATIBHA MADHAV 
PATIL 


Date: 2024.10.07 18:44:05 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
८. कुलगुरू, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

९. कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

१०. नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

११. जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

१२. उपविभागीय कृषि अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, / उप कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 
१५. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी Sal, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१६. उप लेखा परीक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

२०. अवर सचिव, नियोजन विभाग (कार्यासन- १४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

२१. निवडनस्ती (कार्यासन-७ ओ). 


